वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार राज्यातील 
“कापूस उत्पादक तालुके” घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ (अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३० ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ 
(आ) दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१८. 


शुध्दीपत्रक :- 

वाचा येथील दि.२८ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयामधील, “कापूस उत्पादक 
तालुके” या तक्‍्त्यामधील :- (१) अनुक्रमांक ८ येथील 'बीड' जिल्हयातील कापूस उत्पादक 
तालुक्यांच्या यादीत, “धारुर” तालुक्‍याचा GATT करण्यात येत आहे. (२) अनुक्रमांक Yo येथील 
'परभणी' जिल्हयातील कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत, “मानवत” तालुक्‍याचा समावेश 
करण्यात येत आहे. (३) अनुक्रमांक १५ येथील 'यवतमाळ' जिल्हयातील कापूस उत्पादक 
तालुक्यांच्या यादीत, “दिग्रस” तालुक्‍याचा समावेश करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील 
एकूण कापूस उत्पादक तालुक्यांची संख्या ११५ ऐवजी ११८ होत आहे. 


सदर शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८३०१७३२३६५८०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vishal Vishvas कण्या aco 


\d Textile, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce3233ed 
hvas Madane 


Madane Sic ee 
(विझाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ (अ) 


६) महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

७) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

८) प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

९) कार्यासन अधिकारी MRIs), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

qo) कार्यासन अधिकारी, १६-सी, १७-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

११) वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१२ नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्राळय, मुंबई-३२, 

१३) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१४) संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

१५) प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, सोलापूर / औरंगाबाद / नागपूर /मुंबई , 

१६) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

१७ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८) अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई, 

१९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती), 

२०) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, 
मुंबई-१, 

२१) चेअरमन, सर्व सहकारी सूतगिरण्या (मार्फत संचालक TaN, संचालनालय, नागपूर), 

22) निवडनस्ती (टेक्स १अ/बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


